अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) पदावरील 
velar मानीव दिनांक मंजूर 
करण्याबाबत... 

श्री. रा.ग.मुंदडा, अधीक्षक अभियंता (स्था) 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्र.संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१५८/आ.(वर्ग-१). 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जुले, २०२३. 


वाचा 


७) 
| 


१. शासन आदेश, जलसंपदा विभाग क्र.एसएलएस १२१३/(४०६/२०१३)/आ.(वर्ग-१), FF.29.02.2094 
२. शासन आदेश, जलसंपदा विभाग क्र.एसएलएस १२१३/(४०६/२०१३)/आ.(वर्ग-१), दि.२७.११.२०१५ 
३. शासन ज्ञापन, जलसंपदा विभाग, क्र. डीएलई-१०१०/(प्र.क्र.२४२/२०१०)/दक्षता-३, fF.02.04.2023 


थस्तावना :- 

श्री.रा.ग.मुंदडा, अधीक्षक अभियंता हे सन २०१३-१४ या निवडसूची वर्षाकरिता अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गामध्ये पदोन्नतीकरिता विचारक्षेत्रामध्ये होते. तथापि, श्री. मुंदडा यांच्याविरूध्द 
दि.१५.१०.२०१२ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ खाली 
विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू असल्याने, आस्थापना मंडळाने त्यांना पदोन्नती देण्याबाबत सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्याची शिफारस केली. त्यानुसार श्री. मुंदडा यांना अधीक्षक 
अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नतीसंदर्भात जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार्‍यांकडे 
सादर करण्यात आला असता, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी श्री. मुंदडा यांना विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती देण्यास मान्यता दिळी. शासनाच्या दि.२७.११.२०१५ 
रोजीच्या आदेशान्वये, श्री. मुंदडा यांना त्यांच्याविरूध्द सुरू असलेल्या विभागीय चौकशीच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आळी. सदर विभागीय 
चौकशीअंती श्री. मुंदडा यांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन ASMA दोषमुक्त करण्यात आले आहे. 
२. सन २०१३-१४ या निवडसूची वर्षामध्ये श्री. मुंदडा यांना सेवाकनिष्ठ असलेले श्री.ह.तु.धुमाळ यांना 
आस्थापना मंडळाने अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गामध्ये पदोन्नतीसाठी पात्र ठरविल्याने, श्री. धुमाळ 
यांना दि.२७.०२.२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती देण्यात आली. 
सदर पदोन्नतीच्या अनुषंगाने श्री. धुमाळ यांना दि.२७.०२.२०१५ हा ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात आलेला 
आहे. यास्तव, श्री. मुंदडा यांना, त्यांचे कनिष्ठ असलेले श्री.धुमाळ यांचा अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक मानीव दिनांक म्हणून मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेश: 

श्री.रा.ग.मुंदडा, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) यांना त्यांचे सेवा कनिष्ठ असलेले श्री.ह.तु.धुमाळ 
यांचा अधीक्षक अभियंता (स्था) पदावरील पदोन्नतीचा दि.२७.०२.२०१५ हा मानीव दिनांक म्हणून मंजूर 
करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१. श्री.रा.ग.मुंदडा यांना अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील पदोन्नतीसाठी मंजूर 
केलेल्या दि.२७.०२.२०१५ या मानीव दिनांकापासून, पदोन्नतीच्या पदावर श्री. मुंदडा हे 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१५८/आ.(वर्ग-१). 


प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या दि.०१.१२.२०१५ या दिनांकापर्यंत त्यांची काल्पनिक वेतननिश्चिती 
करण्यात येईल. काल्पनिक वेतननिश्चितीच्या अनुषंगाने वेतन व भत्त्यांची थकबाकी 
श्री. मुंदडा यांना अनुज्ञेय राहणार नाही. 

२. सदर मानीव दिनांक मंजूरीस अनुसरून श्री.मुंदडा यांच्या नावाचा समावेडा निवडसूचीत 
करण्याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्ररित्या करण्यात येईल. 

३. श्री.रा.ग.मुंदडा यांना अधीक्षक अभियंता (स्था) पदावरील पदोन्नतीसाठी मंजूर करण्यात येत 
असलेल्या दि.२७.०२.२०१५ या पदोन्नतीच्या मानीव दिनांकास महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाची मान्यता घेण्यात येईल. 


२. सदर आदेशा हे सामान्य प्रशासन विभागाने अनौ.संदर्भ क्र.६३५/२०२३/का.१२, दि.२४.०७.२०२३ व 
वित्त विभागाने अनौ.संदर्भ क्र.३०६/२०२३/सेवा-३, दि.२६.०७.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


ay सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥॥॥१७॥॥.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०७२७१६५२०३५६२७ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन आदेश जलसंपदा 

विभागाच्या httos://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by UDDHAV २ DAHIPHALE 


Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, postalCod 2, 

jh 
2.5.4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308102 10852 
7986e098afc27201f30, 


DAHIPHALE पक 
(उ.र.दहिफळे 
उप सचिव, जलसंपदा विभाग 

प्रत: 

१. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव (लाक्षेवि) /सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई /नागपूर. 

५. श्री.राजीव ग. मुंदडा, अधीक्षक अभियंता, (उपसा सिंचन योजना) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना 
(सिडीओ), नाशिक. 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (सेवा-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
आ।(वर्ग-१) कार्यासन संग्रहार्थ. 


on ७ -&«१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


